मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ 

आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य 
अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र. २४२/बांधकाम-४ 
बांधकाम भवन, ५वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १३ मार्च , २०२३ 


वाचा: 


शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक २८ 
ऑक्टोबर, २०१५. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, दिनांक 
२१ एप्रिल, २०२२. 

शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेबर, २०२२. 

शासन पत्र, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.४६९/बांधकाम-४, दिनांक २० 
ऑक्टोबर, २०२२. 

६) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/३४९/२०२३, दिनांक २३ जानेवारी २०२३. 


१3 


— 


2 


— 


3 


— 


8 


— 


षु 


ord 


शासन निर्णय : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ आशियाई विकास बँक (ADB) अर्थसहाय्य अंतर्गत 
भंडारा जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 
नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४२/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची । कामाची वर्षे 
क्र. (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू.लक्ष) अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
रामा ३५५ मोहगाव खदान ते नवेगाव 
१ पचारा येरळी रस्ता MRL- ०७ | ६.२२० ५४९.७६ ३५.२१ 
तुमसर ADB-BHA 
तुमसर ieee इजिमा १५, १६ ग्रामा ७२ 
-O सिंदपुरी वांगी 
रामा ३५५ सिदपुरी ते वाहणी वांगी 
2 कव्या १.८९० १२४.७० ७.९८ 
रस्ता MRL-o8 इजिमा १३ 
er प्रजिमा १ रोहणटोला (डोंगरी बुज) ते 
३ तुमसर 108 कुरमुडा बाळापूर रस्ता MRL-93 | 8.920 ३४०.२५ २३.८२ 
7 ग्रामा १२७, 148 इजिमा ६ 
सौदड ते सुंदरी परसोडी पवारटोली 
४ शि ४.८०० ४२३.८५ २९.६४ 
रस्ता MRL-09 इजिमा ७० 
खांबा ते मालुटोला पुजारीटोला रस्ता 
4 3.000 290.019 १३.४४ 
साकोली ADB-BHA । LR-09 ग्रामा ७, १२७ 
(॥)-०२ । प्रजिमा 32 ते गोडउमरी-वांगी- 
बोळदे-सालई तालुका सिमा पर्यंत 
& a 2.090 930.28 6.32 
रस्ता TR ०६ ग्रामा ४५, ४६, इजिमा 
७२ 
प्रजिमा ६ ते हत्तीडोई तालुका सिमा 
9 भंडारा पर्यंत ॥-०३ इजिमा १२४, ग्रामा | ४.४२० ३४१.३६ २१.८४ 
ADB-BHA | १७३ 
()-03 | रामा ३५८ (अडयाळ) ते सोमनाळा 
८ पवनी बोरगाव खांबाडी रस्ता MRL- ०२ | ८.७२० ६७४.७५ ४३.६० 
इजिमा १०७, ११४ 
रा.मा. ६ ते माथाडी चांदोरी 
९ कोकणागड रस्ता MRL-92 ग्रामा | २.४९० २०३.६० १४.२५ 
१ ADB-BHA 
भंडारा fie २९, 993, 929 
शि परसोडी-कोंढी-साहुली रस्ता TR ०९ ae es mee 
इजिमा १२७ | ; ua 
रामा ३५५ ते बोरगाव वाकेश्वर 
र चिखळलपहेळा सोनेगाव येटेवाही 
११ | भंडारा — ४.०७० ३४४.८५ २१.१७ 
रस्ता MRL-90 इजिमा १३४, ग्रामा 
३६, ८१ 
ADB-BHA | रामा 348 (आसगांव) ते पौना (खु. 
१२ द ३.८४५ ३४४.२७ २१.६२ 
(॥)-०५ | रस्ता ॥॥१(_०४ ग्रामा १२४ 
प्रजिमा ३८ सेंद्री (खु) ते सेंद्री 
१३ पवनी बुज)रस्ता 3) 2.400 २४६.२० १५.७८ 
(बुज.)रस्ता LR- १४ ग्रामा ५५ 
रा.मा. ३५४ ते पौना (बुज.) रस्ता LR- 
१४ ३.०९० २३१.१२ १४.९५ 


२१ ग्रामा १२३ 


पृष्ठपपैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४२/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका | tho क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल 
रक्‍कम व दुरुस्ती 
(रू.लक्ष) अंदाजीत रक्‍कम 
(रू. लक्ष) 
रामा ६ पिपळगांव सामेवाडा बोरगांव 
ADB-BHA | राजेगांव निलागोंदी रस्ता 
१५ | लाखनी का राजेगांव निलागोंदी रस्ता TR ०२ | १०.७९० ७०२.२६ ४४.७५ 
ग्रामा २, ९८ इजिमा ७५ 
रामा ६ लाखनी गडेगांव किन्ही 
१६ | लाखनी ADE-BMA |,सोनेखारी दैतमांगली चिखलाबोडी १०.६६० ९५२.१८ ६१.०२ 
॥॥-९७ ।रस्ता13०७ ग्रामा २५९ इजिमा ७४ 
सोनी ते इंदोरा-मेंढा-कन्हाळगांव- 
लाखांदूर ADB-BHA | चिचगांव रस्ता 
१७ | लाखांदूर io चिचगांव रस्ता TR ०२ ग्रामा ०९ | ११.४०० ७५३.५८ ४८.१५ 
इजिमा १०२, १०३ 
एकुण १७ कामे ९३.७५५ | ७४०२.५४ ४८३.६१ 


. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 


संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व शतींवर 
कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 


. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 


कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 
२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१, दि.२५.१०.२०१८ तसेच झासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.9३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच संबंधित 


अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे दर्जोन्नती करण्यासाठी ई-टेंडरिंग करुनच 
कार्यारंभ आदेश देण्यात यावेत. 


. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 


यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design 4 
Hydraulic Calculations पुनश्च: काटेकोर पणे तपासण्यात येवुन त्या प्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 


पृष्ठ५पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४२/बांधकाम-४ 


०२. 


i) 


ii 


vi) 


सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातर जमा करुन 
घ्यावी. खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवु नयेत, याबाबत पुन:श्च खात्री करण्यात यावी. 

तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत पाणी 
पुरवठा प्रकल्पाच्या VSR खाली जाण्याची शक्‍यता नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे या 
कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठी मधुन माहिती दर्शविणाऱ्या फलकाची तरतुद केलेली 
असावी. 

प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/ दर/ दरपृथ:करण/ रक्‍्कम/ 
दर पृथ:करणातील गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात 
शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातर जमा करावी. 

सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


सदर कामे डोंगरी/आदिवासी/नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासुन १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी तपासणी करुन दरपृथः:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केले बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी / अभियंत्याची राहील. 


सदर कामावरील खर्च अ) बाहय हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, 


मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय 
सहाय्यित प्रकल्प (०२) (०१) अशियायी विकास बँक सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प ( TAR ७० % ) ( कार्यक्रम ) ५३ मोटी कामे सी .आर.सी. ५२०५४ ५२९८ व बो राज्य 
हिस्स्यासाठी लेखाशिर्ष “मागणी क्र. एल-०७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, जिल्हा व 
इतर मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०२) बाहय सहाय्यित प्रकल्प (०२) (02) अशियायी विकास बँक 


पृष्ठपपैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२४२/बांधकाम-४ 


सहाय्यित ग्रामीण रस्ते विकास पायाभूत सुविधा प्रकल्प ( राज्य हिस्सा ३० % ) ( कार्यक्रम) ५३ मोठी 
बांधकामे, सी आर सी- ५०५४ ५३०४” या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर ana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९"१/५/.॥ीचीवा 95.90. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१७०१३९९३२० असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.14 10:47:14 
+05'30' 
(प्र.ववि.पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
२) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४ जिल्हाधिकारी,भंडारा. 
५) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२ 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, भंडारा. 
७) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 
८) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,नागपूर विभाग, 


नागपूर. 

९) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,जिल्हा भंडारा. 
qo) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद,भंडारा 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,भंडारा. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी,भंडारा. 

१३) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना,महाराष्ट्र राज्य 

१४) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठपपैकी५ 


